सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परतूरचे 
मुख्यालय जालना येथे स्थलांतरित 
करणेबाबत... 


महाराष्ट्र हासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. ईएसटी-२०२०/प्र.क्र.४५/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- २५ मे, २०२१ 


संदर्भ:- मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचे क्र.मु.अ./का.४/रा.आ. 
१९५८, दि. ०७ मे, २०२१ रोजीचे पत्र. 
प्रस्तावना :- 
जनतेच्या सोयीसाठी व प्रशासकीय कामकाजाच्या दृष्टीने, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परतूरचे 
मुख्यालय जालना येथे स्थलांतरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांच्या अधिपत्याखालील 
अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, औरंगाबादच्या अंतर्गतच्या सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
परतूर अंतर्गत १) सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, मंठा २) सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, परतूर ३) 
सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, घनसावंगी ४) सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, अंबड ५) जागतिक बँक 
प्रकल्प उपविभाग क्र. ५, जालना हे पाच उपविभाग कार्यरत आहेत. जनतेच्या सोयीसाठी, प्रशासकीय 
कामकाजाच्या दृष्टीने व शासनावर कोणताही अधिकचा आर्थिक भार पडणार नाही, या अटीच्या अधीन राहून 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परतूर हा विभाग जालना येथे स्थलांतरित करून त्याचे नामाभिधान सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग क्र. २, जालना करण्यास या झासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


2. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०५२५१६५२१३७४१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


JAHANGIR 
KYAMUDDIN KHAN : 


(जहांगीर खान) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति- 
१. मा. राज्यपाल महोदयांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा व विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव 
४. अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ३२. 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०२०/प्र.क्र.४५/प्रशासन-१ 


५. सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 


६. सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 32. 
७. सर्व सह सचिव, उप सचिव सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. सर्व अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद. 
१०. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, औरंगाबाद 
११.संबंधित जिल्हा कोषागार / उपकोषागार अधिकारी 
१२. कार्यासन सेवा-४, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३. कार्यासन प्रशासन-१, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
(निवडनस्ती). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


